महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गात 
सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१९/प्र.क्र.५६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २२ मार्च, २०१९ 


पहा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- ससप्रे-४३११/प्र.क्र.४७६/१२/प्रशा-२, 
दिनांक ४ मार्च, २०१४ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्याची वर नमूद दिनांक ४.०३.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | शासन | शासन | रकाना-४ | परिविक्षा | रकाना-६ परिविक्षा 

क्र. सेवेत | सेवेत रुजू | मधील | कालावधीत | मधील कालावधीत 
नियुक्‍ती | झाल्याचा | दिनांका | घेतलेली | कारणामुळे | समाधानकारकरि 
केलेल्या | दिनांक । नुसार अर्जित/ | वाढलेला त्या पूर्ण केल्यामुळे 


आदेशाचा परिविक्षा | परिवर्तित | परिविक्षा | शासनसेवाज्या 
दिनांक कालावधी | रजाव |।कालावधी पूर्ण दिनांका पासून पुढे 
पूर्ण होण्याचा कालावधी | होण्याचा | चालू ठेवावयाची 

दिनांक दिनांक | आहे तो दिनांक 


) 
श्री.धनंजय लक्ष्मण 0४.०३.१४ 92.03.98 | 9¢.03.9§ | 29 दिवस | 02.08.9§ | ०९.०४.२०१६ 

वि esc 

२ श्री.संजय ज्ञानेश्वर — ¥.03.98] 29.03.98 | 29.03.9§ | १८ दिवस |१४.०४.१६ १५.०४.२०१६ 
ee oo 

3 श्री.रविद्र सिध्देश्वर ०४.०३.१४।१३.०३.१४ | 93.03.9§ | 33 दिवस | 94.08.95 १६.०४.२०१६ 
ee eo 

४ श्री. विपुल रमेश ४.०३.१४ २५.०३.१४ | २५.०३.१६| ५ दिवस ।३०.०३.१६ ३१.०३.२०१६ 
| 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः'पकास-२४१९/प्र. क्र.५६/प्रशा-२ 


2. सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे 
त्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चाळू ठेवण्यात 
येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१ २९०४०२१७२४५८२५२१ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Ravindra 


Pralhad cous 
Ate पण ०० 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व संचालक 
३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४) संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७) संबंधित अधिकारी. 
८) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


